राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RMNCHA+A 
कार्यक्रमाअंतर्गत सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ 
मंजुर पीआयपी नुसार करावयाच्या विविध 
उपकरणे/यंत्रसामुग्री खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.२५५/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-१५ 31/FMG/ विविध उपकरणे व 
यंत्रसामुग्री/२०२३/२९०४५-५२ यांचे दि.०२/०६/२०२३ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 


पीआयपी नुसार विविध बाबींकरीता केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


त्यानुषंगाने आरएमएमएनसीएच + ए या कार्यक्रमांतर्गत माता आरोग्य बाल आरोग्य कुटुंब कल्याण 


कार्यक्रम, किशोरवयीन कार्यक्रम अंतर्गत विविध उपकरणे/यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत विनंती केली आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, 


२०२३ ची अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी 


महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 


पीआयपी नुसार विविध बाबींकरीता केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय HATH: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-७ 


त्यानुषंगाने आरएमएमएनसीएच + ए या कार्यक्रमांतर्गत माता आरोग्य बाल आरोग्य कुटुंब कल्याण 


कार्यक्रम, किशोरवयीन कार्यक्रम अंतर्गत रु.७७४५.५६ लक्ष इतक्या खर्चाची खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत विहित निविदा प्रक्रिया राबवुन विविध उपकरणे/यंत्रसामुग्री 


खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. खरेदी करावयाची उपकरणे/यंत्रसामुग्रीचा तपशील खाळीलप्रमाणे:- 
Statement of Procurment Proposal of Equipment & other under RMNCH+A FY 2022-24 
Total FY 2022-24 
Sr FMR Name of A d Rat at 
N * | Head FMR _ | Equipment Name Section and 00707१९ Quantity a ee 
० SR. No facilit Budget per unit | (in 
; i Lakhs) 
1 ICU Bed MH-HDU 56 100000 | 56.00 
2 Syringe pump MH-HDU 56 35000 19.60 
3 USG Machine with colour 
3 doppler‘and Eclio facility MH-HDU शरा 1456000 | 116.48 
4 CTG machine MH-HDU 14 150000 | 21.00 
5 Multipara Bedside Monitors MH-HDU 52 100000 52.00 
(non-invasive) 
RCH.1 13 : : : 481.72 
७ | Multipara Bedside Monitors MH-HDU 4 200000 8.00 
(invasive) 
Defibrillator with TCP and 
7 AED (Automated external | MH-HDU ie | 247968 19.84 
defibrillator) 
Transport ventilator to shift 3 
षी the patient to ICU MH-HDU शरा 475000 8.00 
१. Non invasive ventilator MH-HDU le | 900000 | 72.00 
Movable shadow less spot 
10 lights with adjustable arms Mapu " 100९९९. eet 
ul Radiant warmer Mes 261 35000 | 91.35 
LaQshya 
12 Hand-held Fetal Doppler MET. 435 5000 21.75 
PP LaQshya न 
TABLE FOR OBSTETRIC | MH- 
13 LABOUR (LDR) LaQshya 179 50000 89.50 
RCH.1 15 Fetal Monitor/Non Stress | MH- 1312.25 333 
14 Test. Machine one 333 150000 | 499.50 
: MH- 
15 Autoclave HP horizontal 88 500000 | 440.00 
LaQshya 
Refrigerator (to be made | MH- 
yp available in labor room) LaQshya ao) 12900 270९ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-७ 


T MH- 3 

17 Trolly stretcher LaQshya 287 12000 4.44 

18 Wheel chairs aa 292 18000 52.56 

LaQshya 

19 RCH.3 26 Handheld Pulse Oxymeter CH- AMB 1692.46 12089 14000 1692.46 

20 | RCH7 | 57 Hospi’ cerene: . होब्यापट | खप- लाट || 1534 24 180000 | 43.20 
Breast Pump 

21 | RCH7 | 57 HOS cone Bese THIN. ||| 124.8 26 180000 | 46.80 
Breast Pump 

22, OAE Screener DEIC 34 lo | 204 

23 Pediatric dental chair with DEIC डु 1.456 50.96 
Operator chair 5 

24 DEIC 2 70 
Wall mounted dental X-ray : 35 

25 Audiometer (Pure tone | एर 0.7 23.8 
audiometer) 34 
Auomatic ABR - screener कु 

26 without disposable | DEIC 5.25 136.5 
electrodes 26 

27 Forable, | जिणफभ्राठणाशा9 | फाट 3.24 110.16 
instrument 34 

28 Indirect ophthalmoscope | एर 0.65 22.1 

RCH3 22 with 20, 28 or 30 D lens 1980.5 34 

29 RET cam with indirect | pRIC 15 15 
console 1 

30 Laser console DEIC 1 15 15 

31 Semi-automated analyser DEIC 35 7 245 

32 Automated blood cell | DEIC 5 170 
counter 34 

33 ECG machine and leads DEIC 26 1 26 

34 ECHO machine with | DEIC 17 578 
neonatal & pediatric probe 34 

35 Cc 
Digital haemoglobinometer PET 35 0:९२ 110 

36 Microscope DEIC 35 0.1 3.5 

37 RCH.6 42 Laproscope FP 1840 184 1000000 | 1840 

38 RCH.3 21 Laptop with anti-virus RBSK 729.56 1196 0.61 729.56 

39 RCH.1 10 MVA kit MTP 37.55 1707 0.022 37.55 
Total 8351.94 7745.56 


वरील विवरणपत्रात नमुद केलेल्या रु.७७४५.५६ लक्ष इतक्या खर्चाच्या बाबींच्या खरेदीस 
खालील अटीं व शर्तीच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-७ 


अटीव शर्ती :- 


(१ सदर उपकरणे व इतर साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / 


खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया/ Gem Protal 


वर राबविण्यात यावी. 


(२) सदर उपकरणे व इतर साहित्य सामुग्रीची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 


खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 


असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 


कंपनीला फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 


जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी 


करण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४॥ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे Gem 


पोर्टल, इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority यांच्याकडील उपलब्ध 


असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबीची खरेदी 


केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झाळेले न्युनतम दर निविदेकरीता 


मागणी नोंदविताना अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रकियेअंती दर निश्चित 


करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-७ 


बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 


करण्यात यावी. 


(५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) 


असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 


राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(७ तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) अंतर्गत 


FMR Sr. No. १३, १५, २६, ५७, २२, ४२, २१ व १० या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ व 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची 


खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर 


बाबींचा पुरवठा आदेशा देण्यापूर्वी निधीची उपलब्धताही तपासून घेण्यात यावी. 


(८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी feel (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-७ 


(११) 


सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


४. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 


आवश्यक प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११७५३१३५६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 
q 


AD 


3 


ee 


o~ 


SG ८-४) 


(३ 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


2) 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJ F N D RA Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a480 


5881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEOC 
90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6315, 


KUDALE = enmmses, 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 


पृष्ठ ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-७ 


११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


